महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व 
इतर सोयी सुविधा तसेच नविन सीएनजी इंधनावर 
चालणारी वाहने खरेदी करणे, डिझेल वाहनांचे 
सीएनजी वाहनांत रुपांतरण करण्यासाठी 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून रू.२९८.८३ कोटी निधी 
वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०६२२/प्र.क्र.१७६/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जुले, २०२२. 


वाचा :- 
संदर्भ:१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/ स्थाअ/ कामे/ १५८३, 
दि.१०.०६.२०२२. 
2) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/ यंत्र / वाहन/ १०२७, 
दि.१०.०६.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे बांधकाम/पुनर्बांधणी व 
आधुनिकीकरणाकरीता तसेच नविन सीएनजी इंधनावर चालणारी वाहने खरेदी करणे, डिझेल वाहनांचे 
सीएनजी वाहनांत रुपांतरण करण्यासाठी शासनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास भांडवली 
मत्तेच्या निर्मिती करीता अनुदान देण्यात येते. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात लेखाशिर्ष ३०५५ ००५२, 
रा.प महामंडळाच्या “बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व इतर सोयी सुविधा तसेच नविन सीएनजी 
इंधनावर चालणारी वाहने खरेदी करणे, डिझेळ वाहनांचे सीएनजी वाहनांत रुपांतरण करणे” या 
कार्यक्रमाअंतर्गत कामासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या रू.१४२३.०० कोटी रक्कमेपैकी रू.१४२३.०० 
(रू.५२३.०० कोटी + रू.९००.०० कोटी) इतकी तरतूद वितरीत करण्याची महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाने संदर्भाधिन क्र.१ व २ येथील पत्रान्वंये शासनास विनंती केली आहे. परिवहन विभागाने सदर 
निधी वितरीत करण्याबाबत वित्त विभागास विनंती केली असता, वित्त विभागाने रू.२९८.८३ कोटी इतकी 
रक्‍कम बसस्थानकांचे बांधकाम/ पुनर्बाधणी व आधुनिकीकरण तसेच नविन सीएनजी इंधनावर चालणारी 
वाहने खरेदी करणे, डिझेल वाहनांचे सीएनजी वाहनांत रुपांतरण करण्यासाठी वितरित केली आहे. 
त्यानुसार महामंडळास बसस्थानकांचे बांधकाम/ पुनर्बाधणी व आधुनिकीकरण व नविन सीएनजी इंधनावर 
चालणारी वाहने खरेदी करणे, डिझेल वाहनांचे सीएनजी वाहनांत रुपांतरण करण्याकरीता रू.२९८.८३ 
कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महामंडळाच्या बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व बांधकाम व नविन सीएनजी इंधनावर चालणारी 
वाहने खरेदी करणे, डिझेल वाहनांचे सीएनजी वाहनांत रुपांतरण करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता करण्यात आलेल्या रू.१४२३.०० कोटी तरतुदीपैकी रु.२९८.८३ कोटी (अक्षरी रुपये दोनशे 
अठ्ठयान्नव कोटी, त्र्याऐंशी लक्ष फक्त) एवढा निधी “मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष ३०५५, मार्ग व परिवहन, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना सहाय्य (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०६२२/प्र.क्र.१७६/परि-१ 


महामंडळाच्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ 0042)” ३५, 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या लेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्यात येत आहे 
२. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण आधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४८/२०२२/व्यय-८, 
दि.०१.०७.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Gu सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२५१२२२५५७७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MOTIRAM HOLKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HOME 
RAJ E N D RA DEPARTMENT, postalCod 0032, st= 

2.5.4.20=ac 1 bf43d6978ca6d925e9240f8c09bf2f3 128ad5d62a0dd7d5 

2b72c9ea41f4, 

pseudonym=D247ASCA6B26BCB0990C6082F BF829BF9C8E55B1 
M OTl RA M H O L KA R serialNumi ber=48F4 1 DO82A9DD86B54CCCF5B4C6A83A6132C3F6F06 

A9940BD960612800458BA7, RAJENDRA MOTIRAM HOLKAR 

Date: 2022.07.25 12:26:22 +05'30' 

(रा.मो होळकर ) 


सह सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


